प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांना जिल्हा वार्षिक 
योजरनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : गोतेरू -२०२१/प्र.क्र.९९ /प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१ 
वाचा : १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/ प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि -२०२० / 
प्र.क्र. २८१ / प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) जिल्हाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक जीईएन -१ /टे-४ / ने.आ. / कोरोना-१९/ 
निधी वितरीत /२०२०, दिनांक १८.०३.२०२ 
६) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक जीटीएच - २०२० / 
प्र.क्र. १४१ / प्रशा -१, दिनांक २६.०३.२०२० 
७) वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/गोतेरुमं / जिवायो / 
अकास्मिकनिधी / यंसाख / सु.प्र.मा / म / ६०८८ / २०२१, दिनांक ०८.०३.२०२१ 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग दिनांक २६.०३.२०२० 


अन्वये विभागाच्या नियंत्रणाखालील गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई या संस्थेस कोविड -१ ९ 


उपाययोजनेतंर्गत जिल्हाधिकारी मुंबई यांनी उपरोक्त दिनांक १८.०३.२०२० च्या पत्रान्वये मंजूर 


केलेल्या निधीतून रुपये ३,८२,५८,०००/- ( रुपये तीन कोटी,ब्याऐंशी लक्ष, अठ्ठावण्ण हजार फक्त) 


इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आली होती. याबाबत सदर प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णयात नमूद व्हेंटीलेटर, मल्टी 


शासन निर्णय क्रमांकःगोतेरु -२०२१/प्र.क्र.९९ /प्रश्ञा-१ 


पॅरामॉनिटर, सिरींज पंप, wae मशीन व एबीजी मशीन ही यंत्रसामुग्री संस्थेने खरेदी केली असून 


उर्वरीत यंत्रसामुग्री खरेदी केलेली नाही. सदर प्रशासकीय मान्यतेत नमूद तथापी प्रत्यक्षात खरेदी 


न केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या शिल्लक निधीतून रुपये १,५५,८६,३२९/- (रुपये एक कोटी, पंचावण्ण 


लक्ष, शाह्याऐंशी हजार, तीनशे एकोणतीस फक्त) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याचा 


प्रस्ताव संचाळनाळलयाने विभागास सादर केलेला आहे. 


सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई संस्थेकडे जिल्हा वार्षिक 


योजनेतंर्गत उपलब्ध निधीतून खालील तक्त्यात नमूद रुपये १,५५,८६,३२९/- (रुपये एक कोटी, 


पंचावण्ण लक्ष, शाह्याऐंशी हजार, तीनशे एकोणतीस फक्त) इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 

a षु चॅनेल मल्टीपरा मॉनेटर २० ९५२०० १९०४००० 
२ | मल्टीपरा मानेटर ७ परा ५ ४४१३०२ २२०६५१० 
३ | सिरिंज पंप/इन्फुजन पंप २१ २७४४० ५७६२४० 
४ | नेबुलायझर २० 3900 ६२००० 

५ | संकान मशिन ४ ४२०५५ १६८२२० 
६ | ईसीजी मशिन १२ चॅनेल ५ १६८००० ८४०००० 
७ | एबीजी मशिन Pas | १२९८००० १२९८००० 
८ | डिफिब्रीलेटर बायफेसीक (नॉर्मल) ३ ३००००० ९००००० 
९ । डिफिब्रीलेटर विथ एईंडी षु ८७३६० ४३६८०० 
| 9 | आयसीयु बेड | 90 ५५८०० ५५८००० 
।_११ | बेड साइड लॉकर्स ३० ४५०० १३५००० 
१२ | Hat कार्ट ट्रॉली an ४१००० ४१०००० 
१३ | सजिकल ट्रॉली ४ २६००० १०४००० 
१४ । एक्स-रे विव बॉक्स ३ ८२०० २४६०० 

१५ सी.बी.नंट मशिन शिशंशा १५७१५३५ १५७१५३५ 
१६ | हाय फलो नेझल कॅन्युला थेरपी | 4 |__ २९६८०० २९६८०० 
१७ | मोबाईल एक्स-रे युनिट | 4 ~~ [| a900000 _|_११००००० 
१८ पल्स ऑक्सीमीटर २१ ५०००० १०५०००० 
१९ । व्हिडिओ लरिन्गोस्कोप ३ १४८००० ४४४००० 
२० | रेफ्रिजरेटर सिंगल डोअर २५० लि. ५ २६००० १३०००० 
२१ बी.पी.अँप्रेटस ३८ २२०० ८३६०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःगोतेरु -२०२१/प्र.क्र.९९ /प्रश्ञा-१ 


अ.क्र. यंत्राचे नांव नग संख्या | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
२२ । आय.व्ही.स्टन्ड ५० 3000 १५०००० 
बेसिक आर्थोपेडिक स्पाईन इन्स्ट्रमेन्ट 
23 सेट is] ३३६००० ३३६००० 
२४ | इलेक्ट्रो सरजिकिल जनरेटर विथ शि ८०१०२४ ८०१०२४ 
मेगासॉफट रियुझेबल रिटर्न इलेक्ट्रोड 
मॉनेटरींग पॅड 
एकूण १५८५५८६३२९ 
अटी :- 
१. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेस जिल्हा वार्षिक 


योजनातंर्गत मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


उपरोक्त दि. २६.०३.२०२० च्या शासन निर्णयात नमूद तथापि प्रत्यक्षात खरेदी न केलेल्या 
यंत्रसामुग्रीची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवरयकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकःगोतेरु -२०२१/प्र.क्र.९९ /प्र्ञा-१ 


१०. 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


2. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवरयक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्नीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ 
/ प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या 
गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी सोबतच्या परिशिष्टातील यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्च खालील 


लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


लेखा शीर्ष - जिल्हा वार्षिक योजना आकस्मिक निधी 
मागणी क्रमांक- सी -६ 
२२४५ - नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी अर्थसहाय्य 
०२ - पुर चक्रोवादळ इत्यादी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःगोतेरु -२०२१/प्र.क्र.९९ /प्रश्ा-१ 


१०१ - अनुग्रह सहाय्य 
(९१) (0४) - इतरबाबी 
३१ - सहाय्यकअनुदाने संगणक सांकेतांक (२२४५ ०२४४) 


३. सदर झासन निर्णय , झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग - 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१८४७४४९५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A R U N Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 
0, 
0 

2, }ab29c9baSa508 
MURLIDHAR : : 
3, 


डा -MANTRALAY) 
mber=30d47 


RAO aaa 
DAHALEY Bean 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी, मुंबई 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 

६. अधिक्षक, गोकुळदास तेजपाल रुग्णलय, मुंबई 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी अधिकारी, मुंबई 

९. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


